ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व पेंच व्याघ्र 
प्रकल्पासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची 
(STPF) स्थापना या योजनेखाली निर्माण 
करण्यात आलेली २२४ अस्थायी पदे सन २०२४- 
२५मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-११/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचावे :- 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: असंक-१००१/प्र.क्र.२९ /(भाग-६)/ २००४/वित्तिय 
सुधारणा-१, दि.०१.०७.२००४. 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: असंक-१००१/प्र.क्र.२९ /(भाग-७)/२००४/वित्तिय 
सुधारणा-१, दि.०१.०९.२००४. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४. 

४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 

५. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.२१.०९.२०२१. 

६. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०२.२३/प्र.क्र.६६/फ-१, 
दि.१३.०३.२०२३. 

७. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०२.२३/प्र.क्र.६६/फ-१, 
दि.२६.०९.२०२३. 

८. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.०२.२०२४. 

९. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/ योजनेत्तर/प्र.क्र. ४७ (२३-२४/२३७, दि. २६.०२.२०२४. 


१०.झासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-११/फ-१, 
दिनांक १०.०४.२०२४. 
११.शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
OG 08 .2ORS 
प्रस्तावना:- 


ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व पेंच व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची (512) 
स्थापना या योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २२४ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ 
क्रमांक ६ व ७ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू 
ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-११/फ-१ 


२. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सबब 
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व पेंच व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची (STPF) स्थापना 
या योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २२४ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक ९ च्या पत्रान्वये 
शासन मान्यतेसाठी सादर केला होता. 


३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, sean अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ८ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले होते. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक १० शासन 
निर्णयान्वये सदर पदास सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


४. संदर्भ क्रमांक ११ च्या शासन निर्णयान्वये “सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आळेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.” 

शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ११ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सबब ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 
व पेंच व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची (5125) स्थापना या योजनेखाली निर्माण 
करण्यात आलेल्या २२४ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक 
२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सबब, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व पेंच व्याघ्र प्रकल्पासाठी विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची 
(STPF) स्थापना या योजनेखाली निर्माण करण्यात आलेल्या २२४ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेवर 
होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीव, ११० 
वन्यजीव संरक्षण, (००)(०४) व्याघ्र प्रकल्प (६० टक्के केंद्र हिस्सा) (२४०६ १२४३) व २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीव, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण आणि वन्यजीव, ११० वन्यजीव संरक्षण, (००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प 
(४० टक्के राज्य हिस्सा) (२४०६ए१०२)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्रमांक: असंक्र-१००१/प्र.क्र.२९/(भाग- 
६)/२००४/ वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक ०१.०७.२००४, क्रमांक: असंक्र-१००१/प्र.क्र.२९/ (भाग- 
७)/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक ०१.०९.२००४, क्रमांक: असंक/१००४/प्र.क्र.१२/(भाग- 
२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व क्रमांक : पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-११/फ-१ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१२४५०२३११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
VIVE K Vi AY DN cxN,onPersonl le=a179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJASP, 
08456! 


2.5.4.20=d2eb76 3५ \Bedf9bIdde07f42d90c6bc17db755d4a 


£91632f6cO0b678e, ICode=414001, st=>MAHARASHTRA, 


al 5 
serialNumber=3b1afe499c80878329fbb017e4922f7356ccS5edc76102 
e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 
Date: 2024.09.26 12:46:33 +05'30' 


प्रति, 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर, 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 
) मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
६) वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
) 
) 


महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई - 32, 
फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


3333333 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी ०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-११/फ-१, 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


१६२ 


& 8 
एकूण २२४ 


KKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


